RNI No . MAHBIL / 2009/ 31748 
Regd. No. MCS/174/2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष २, अंक २८ ] 


सोमवार , मे १६, २०१६/ वैशाख २६, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये २६. ०० 


असाधारण क्रमांक ३७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील ( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना . 


महार 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक १६ मे २०१६. 


पार 


गव 


उद्घोषणा 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ . 

क्रमांक पनप - २९१४ /व्हीआयपी सं.क्र . ३०१ /प्र.क्र . ३५४/ नवि - २३. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३ चे 
पोट - कलम (२ ) अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , नगरविकास विभाग क्रमांक पनप- २९१४/व्हीआयपी सं.क्र . ३०१ / 
प्र.क्र . ३५४ / नवि -२३, दिनांक १६ मे २०१६ याद्वारे महाराष्ट्र शासनाने रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, “ लहान नागरी क्षेत्र ” आणि या अधिसूचनेसोबत 
जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेली ६८ गावे हे “ पनवेल शहर महानगरपालिका ” या नावाने ओळखले जाणारे शहर व असे अधिक मोठे नागरी 
क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा आपला उद्देश जाहीर केला आहे . 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ (१९६५ चा महाराष्ट्र चाळीस ) ( यात 
यानंतर त्याचा निदेश “ नगरपरिषद अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) चे कलम ३, पोट -कलम ( ३) आणि कलम ६ चे पोट- कलम (ड ) 
यांच्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासन, याद्वारे महानगरपालिका अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी “ पनवेल शहर महानगरपालिका ” या नावाने ओळखले 
जाणारे ज्यास एक महानगरपालिका आहे असे पनवेल शहर महानगरपालिका होण्यासाठी सद्याचे पनवेल नगरपरिषदेचे अधिक “ लहान नागरी 
क्षेत्र ” हे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून 
एक अधिक लहान नागरी क्षेत्र असल्याचेबंद होईल असे घोषित करण्याकरिता नगरपरिषद अधिनियमाच्या कलम ६ च्या पोट - कलम (१) च्या खंड 
( ड ) अन्वये एक अधिसूचना काढण्याचा आपला उद्देश घोषित करीत आहे . 

उक्त प्रस्तावाच्या संदर्भात ज्या कोणत्याही व्यक्तींचे कोणतेही आक्षेप असतील ते त्यांनी त्यांच्या कारणांसह लेखी स्वरूपात ही उद्घोषणा 
राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून तीस दिवसांच्या आत जिल्हाधिकारी , रायगड यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक राहील . 


भाग एक - अ-( म. उ. वि .) - ३७- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग , मे १६, २०१६ / वैशाख २६, शके १९३८ 


परिशिष्ट 


पनवेल अधिक मोठे नागरी क्षेत्र , “ पनवेल शहर महानगरपालिका ” या नावाने ओळखले जाणारे 

एक महानगरपालिका असलेले पनवेल शहर महानगरपालिका याचे क्षेत्र 
गावे :- १) तळोजे पाचनंद २) काचुंद्रे ३) खारघर ( मजरे बेलपाडा समाविष्ट ) ४ ) ओवे ५ ) देविचापाडा ६ ) कामोठे ७) चाळ ८ ) नावडे 
९ ) नावडेखार १० ) तोंढरे ११) पेंधर १२) कळंबोली १३ ) कोल्हेखार १४ ) आंबेतखार १५ ) रोडपाली (खिडूकपाडा विभाजीत गाव ) १६) पडघे 
१७) वळवली १८ ) पाले खुर्द १९ ) टेंभोडे २० ) आसुडगाव २१ ) खेरणे बुद्रुक २२ ) आदई २३) आकुर्ली २४ ) पाली देवद २५ ) देवद २६ ) विचुंबे 
२७ ) उसी खुर्द २८ ) शिलोत्तर रायचूर २९ ) चिपळे ३० ) बोनशेत ३१) विहीघर ३२) चिखले ३३) कोन ३४ ) डेरवली ३५ ) पळस्पे ३६ ) कोळखे 
३७ ) शिवकर ३८ ) कोप्रोली ३९ ) केवाळे ४० ) नेरे ४१ ) हरिग्राम ४२) नितलस ४३ ) खेरणे खुर्द ४४ ) कानपोली ४५ ) वलप ४६ ) हेदुटने 
४७ ) पाले बुद्रुक ४८ ) वाकडी ४९ ) नेवाळी ५० ) उमरोली ५१ ) आंबिवली ५२) मोहो ५३) नांदगाव ५४ ) कुडावे ५५ ) वडवली ५६) तुरमाले 
५७) चिरवत ५८ ) बिड ५९ ) आडिवली ६० ) रोहिंजण ६१) धानसर ६२) पिसार्वे ६३ ) तुर्भे ६४ ) करवले बुद्रुक ६५ ) नागझरी ६६ ) तळोजे 
मजकुर ६७ ) घोट ६८ ) कोयनावेळे ( घोट कॅम्प) . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . सुधाकर शिंदे , 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, मे १६, २०१६/ वैशाख २६, शके १९३८ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 16th May 2016 


PROCLAMATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS Act, 1965 . 

No. PNP -2914 /VIP No. 301/CR - 354 /UD - 23 . — Whereas by Government Notification ,Urban 
Development Department No.PNP - 2914 /VIP No. 301/CR -354 /UD - 23 , dated the 16th May 2016 , 
issued in exercise of the power conferred by sub - section ( 2 ) of section 3 of the Maharashtra 
Municipal Corporations Act, the Government of Maharashtra has announced its intention to 
declare the Panvel smaller urban area and area of 68 villages specified in Schedule appended 
hereto in the Raigad District to be the larger urban area which shall form a city and shall have a 
corporation by the name Municipal Corporation of the City of Panvel 

Now , therefore , in pursuance of the provisions of sub - section ( 3 ) of read with sub -section ( 2 ) 
of section 6 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act , 1965 ( Mah . XL of 1965 ) ( hereinafter referred to as “ the Municipal Councils Act ” ) the 
Government of Maharashtra hereby announces its intention to issue a notification under clause 
(d ) of sub -section 6 of the Municipal Councils Act that the existing Panvel Municipal Council shall 
cease to be a Municipal area within the meaning of the Municipal Councils Act, with effect from 

ng into force of the notification issued under sub - section ( 2 ) of section 3 of the 
Maharashtra Municipal Corporations Act, specifying Panvel Larger urban area which shall form 
a city and shall have a Municipal Corporation known by the name “Municipal Corporation of the 
City of Panvel”. 


All persons who entertain any objections to the said proposal are required to submit the 
same with reasons therefore in writing to the Collector of the District Raigad within 30 days from 
the date of publication of this Proclamation in the Official Gazette . 

Schedule 


Area which shall form the Panvel “ larger urban area” which shall form a city , 
having a corporation to be known by the name of Municipal Corporation 

of the City of Panvel. 
Villages . - 1 ) Taloje Pachnand 2 ) Kalundre 3 ) Kharghar (Including Majre Belpada ) 4 ) Owe 
5 ) Devicha pada 6 ) Kamothe 7 ) Chal 8 ) Navde 9 ) Navdekhar 10 ) Tondhare 11 ) Pendhar 12 ) Kalamboli 
13 ) Kolhekhar 14 ) Ambetkhar 15 ) Roadpali (Khidukpada Vibhajit Gaon ) 16 ) Padghe 17 ) Walavli 
18 ) Pale khurd 19 ) Tembhode 20 ) Asudgaon 21) Kherne budruk 22 ) Aadai 23 ) Aakurli 24 ) Pali 
Devad 25 ) Devad 26 ) Vichumbe 27 ) Usarli Khurd 28 ) Shilottar Raichur 29) Chiple 30 ) Boneshet 
31) Vihighar 32 ) Chikhle 33 ) Kon 34 ) Derivali 35 ) Palaspe 36 ) Kolkhe 37 ) Shivkar 38 ) Koproli 
39 ) Kevale 40 ) Nere 41 ) Harigram 42 ) Nitlas 43) Kherne khurd 44 ) Kanpoli 45 ) Walap 46 ) Hedutne 
47 ) Pale Budruk 48 ) Wakdi 49 ) Nevali 50 ) Umroli 51) Ambivali 52) Moho 53) Nandgaon 54 ) Kudave 
55 ) Wadavli 56 ) Turmale 57) Chirvat 58 ) Bid 59) Adivali 60 ) Rohinjan 61) Dhansar 62) Pisarve 
63) Turbhe 64) Karavle Budruk 65 ) Nagzari66 ) Taloje Majkur 67) Ghot 68 ) Koynavele (Ghot Camp). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . SUDHAKAR SHINDE , 
Deputy Secretary to Government . 


PTT 106 - 37-( 4 .3 . fq .) — 36 - 7 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग , मे १६, २०१६ / वैशाख २६ , शके १९३८ 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक १६ मे २०१६. 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम . 

क्रमांक पनप- २९१४ /व्हीआयपी सं. क्र . ३०१/ प्र. क्र . ३५४ / नवि - २३ . – महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ३ च्या पोट-कलम 
( २) अन्वये जी अधिसूचना काढण्याचे महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केले आहे त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
पोट-कलम ( ४ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे , त्याद्वारे परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत 
आहे; आणि याद्वारे अशी नोटीस देणेत येत आहे की , दिनांक १६ जून , २०१६ किंवा त्यानंतर महाराष्ट्र शासन उक्त मसुदा विचारात घेईल . 

२. उक्त मसुद्याच्या संबंधात कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना जिल्हाधिकारी, रायगड यांच्याकडे उपरोक्त 
दिनांकापुर्वी प्राप्त होतील त्या शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील . 

प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक पनप-२९१४/व्हीआयपी सं. क्र . ३०१ / प्र. क्र .३५४ / नवि - २३. - ज्याअर्थी, २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार पनवेल नगरपरिषद 
व सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील ६८ गावांची लोकसंख्या ५,९५, २९५ आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३- क्यू यांच्या खंड ( २) मध्ये नमूद केलेले घटक लक्षात घेऊन, उक्त लहान नागरी 
क्षेत्र हे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ३ च्या पोट- कलम ( २ ) अन्वये पनवेल नगरपरिषद व सभोवतालच्या ६८ गावांचा स्थानिक 
परिसर हे “ अधिक मोठे नागरी क्षेत्र ” म्हणून घोषित करणे इष्ट आहे असे राज्य शासनाला वाटते ; 

त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ चे पोट - कलम (२ ) आणि पोट - कलम ( २ए ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ चे पोट - कलम ( ४ ) च्या तरतुदीनुसार आवश्यक असल्यामुळे पूर्व प्रसिद्धीने महाराष्ट्र शासन 
याद्वारे परिशिष्टात नमूद केलेले क्षेत्र हे अधिक मोठे नागरी क्षेत्र , “ पनवेल शहर महानगरपालिका ” या नावाने ओळखले जाणारे महानगरपालिका 
असलेले पनवेल शहर होण्यासाठी दिनांक १६ जून २०१६ ही तारीख विनिर्दिष्ट करीत आहे . 


परिशिष्ट 


पनवेल अधिक मोठे नागरी क्षेत्र, “ पनवेल शहर महानगरपालिका ” या नावाने ओळखले जाणारे 

___ एक महानगरपालिका असलेले पनवेल शहर महानगरपालिका याचे क्षेत्र 
पनवेल नगरपरिषद आणि 

गावे. - १) तळोजे पाचनंद २ ) काचुंद्रे ३ ) खारघर ( मजरे बेलपाडा समाविष्ट ) ४ ) ओवे ५ ) देविचापाडा ६ ) कामोठे ७ ) चाळ ८ ) नावडे 
९ ) नावडेखार १० ) तोंढरे ११ ) पंधर १२) कळंबोली १३ ) कोल्हेखार १४ ) आंबेतखार १५ ) रोडपाली (खिडूकपाडा विभाजीत गाव ) १६ ) पडघे 
१७ ) वळवली १८ ) पाले खुर्द १९ )टेंभोडे २० ) आसुडगाव २१ ) खेरणे बुद्रुक २२ ) आदई २३ ) आकुर्ली २४ ) पाली देवद २५ ) देवद २६ )विचुंबे 
२७ ) उसी खुर्द २८ ) शिलोत्तर रायचूर २९ ) चिपळे ३० ) बोनशेत ३१ ) विहीघर ३२) चिखले ३३) कोन ३४) डेरवली ३५ ) पळस्पे ३६ ) कोळखे 
३७) शिवकर ३८) कोप्रोली ३९ ) केवाळे ४०) नेरे ४१) हरिग्राम ४२ ) नितलस ४३ ) खेरणे खुर्द ४४) कानपोली ४५) वलप ४६) हेदुटने 
४७ ) पाले बुद्रुक ४८ ) वाकडी ४९ ) नेवाळी ५० ) उमरोली ५१ ) आंबिवली ५२ ) मोहो ५३) नांदगाव ५४ ) कुडावे ५५ ) वडवली ५६) तुरमाले 
५७ ) चिरवत ५८ ) बिड ५९ ) आडिवली ६० ) रोहिंजण ६१ ) धानसर ६२ ) पिसार्वे ६३ ) तुर्भे ६४ ) करवले बुद्रुक ६५ ) नागझरी ६६ ) तळोजे 
मजकुर ६७ ) घोट ६८ ) कोयनावेळे ( घोट कॅम्प) . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . सुधाकर शिंदे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग , मे १६, २०१६ / वैशाख २६ , शके १९३८ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 16th May 2016 . 

NOTIFICATION 


THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT. 

No. PNP -2914 /VIP No. 301/CR - 354 /UD - 23 . — The following draft of notification which the 
Government of Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred by sub - section 
( 2 ) of section 3 of Maharashtra Municipal Corporations Act, is hereby published , as required by 
sub - section (4 ) of said Section 3 of the said Act , for the information of all persons likely to be 
affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by 
the Government of Maharashtra on or after 16th June, 2016 . 

2 . Any objection or suggestion which may be received by the Collector of the District of 
Raigad , from any person with respect to the aforesaid draft, before the aforesaid date will be 
considered by the Government. 

DRAFT NOTIFICATION 
Whereas the total population of the Panvel Municipal Council and 68 Villages specified in 
the Schedule appended hereto is , according to the figures of Census for the year 2011, is 5 , 95 ,295 ; 

And Whereas, the Government of Maharashtra having regard to the factors mentioned in 
clause ( 2 ) of article 243- Q of the Constitution of India , considers it expedient to declare , under 
sub -section (2 ) of section 3 of The Maharashtra Municipal Corporations Act (hereinafter referred 
to as “ the said Act ” ), the said smaller urban area Panvel Municipal Council and local area within 
the limits of the said 68 villages to be the larger urban area ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) read with sub -section 
(2A ) of section 3 of the said Act, and after previous publication of the draft notification as required 
by sub - section (4 ) of said section 3 , the Government of Maharashtra hereby specifies the 16th 
June, 2016 , to be the date from which the area specified in the Schedule appended hereto , shall be 
the larger urban area , which shall form a city , having a Corporation to be known by the name of 
“Municipal Corporation of the City of Panvel” for the purpose of the said Act . 

Schedule 
Area which shall form the Panvel larger urban area which shall form a city , having 
a corporation to be known by the name of Municipal Corporation of the City of Panvel. 

Municipal Council 
Panvel Municipal Council and 

Villages . — 1 ) Taloje Pachnand 2 ) Kalundre 3 ) Kharghar (Including Majre Belpada ) 4 ) Owe 
5 ) Devicha pada 6 ) Kamothe 7 ) Chal 8 ) Navde 9 ) Navdekhar 10 ) Tondhare 11 ) Pendhar 12 ) Kalamboli 
13 ) Kolhekhar 14 ) Ambetkhar 15 ) Roadpali (KhidukpadaVibhajit Gaon ) 16 ) Padghe 17 ) Walavli 
18 ) Pale khurd 19 ) Tembhode 20 ) Asudgaon 21) Kherne budruk 22) Aadai 23) Aakurli 24 ) Pali 
Devad 25 ) Devad 26 ) Vichumbe 27 ) Usarli Khurd 28 ) Shilottar Raichur 29 ) Chiple 30 ) Boneshet 
31) Vihighar 32 ) Chikhle 33 ) Kon 34 ) Derivali 35 ) Palaspe 36 ) Kolkhe 37 ) Shivkar 38 ) Koproli 
39 ) Kevale 40 ) Nere 41) Harigram 42) Nitlas 43 ) Kherne khurd 44 ) Kanpoli 45 ) Walap 46 ) Hedutne 
47) Pale Budruk 48 ) Wakdi 49 ) Nevali 50 ) Umroli 51) Ambivali 52 ) Moho 53) Nandgaon 54 ) Kudave 
55 ) Wadavli 56 ) Turmale 57) Chirvat 58 ) Bid 59) Adivali 60 ) Rohinjan 61) Dhansar 62) Pisarve 
63) Turbhe 64 ) Karavle Budruk 65 ) Nagzari 66 ) Taloje Majkur 67 )Ghot 68 ) Koynavele (Ghot Camp) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . SUDHAKAR SHINDE, 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


